RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४ , अंक ५७]] 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ९९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३.- महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ यात आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अधिनियम . 


वित्त विभाग 


चौक , 


मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXIII OF 2018. 


AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VALUE ADDED 

TAX , ACT , 2002. 

सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३. 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ यात 
महा. ९. आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी 

परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


२००५ चा 


( १ ) 


भाग चार ९९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑक्टोबर २४ , २०१८ / कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 


सन २००५ चा 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १) द्वारे , प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 

१. (१) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ , असे म्हणावे. 
( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 
२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ याच्या कलम २३ च्या पोट-कलम ( ७ ) मध्ये, 

( १ ) अठरा महिन्यांच्या कालावधीत ” या मजकुराऐवजी, “ चोवीस महिन्यांच्या कालावधीत ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( २) परंतुकामध्ये, “ अठरा महिन्यांचा ” या मजकुराऐवजी, “ चोवीस महिन्यांचा ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल . 


२००५ चा 
महा . ९ . 


महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


९ याच्या कलम 


२३ ची सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑक्टोबर २४, २०१८ / कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


३ 


३ 


निवेदन 


. 


. 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) याच्या कलम २३ मध्ये, उक्त 
अधिनियमान्वये आकारल्या जाणा- या मूल्यवर्धित कराच्या निर्धारणासंबंधीच्या तरतुदींचा अंतर्भाव आहे . सन 
२०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ द्वारे सुधारणा केलेल्या, उक्त कलम २३ च्या पोट -कलम ( ७ ) 
मध्ये अशी तरतूद आहे की , उक्त अधिनियमाखाली दिलेल्या कोणत्याही आदेशात तसेच न्यायाधिकरणाने किंवा 
उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात समाविष्ट असलेला कोणताही निष्कर्ष , किंवा 
निदेश अंमलात आणण्यासाठी उक्त कलम २३ खाली जेव्हा नव्याने निर्धारण करावयाचे असेल तेव्हा उक्त 
कलम २३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, असे निर्धारण हे , जर उक्त आदेश अपील प्राधिकरणाने पहिल्या 
अपिलावर दिला असेल तर, उक्त आदेशात अंतर्भूत असलेला असा निष्कर्षकिंवा, यथास्थिती, निदेश निर्धारण 
प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या कालावधीच्या 
आत , आणि इतर कोणत्याही प्रकरणात , छत्तीस महिन्यांच्या कालावधीच्या आत करण्यात येईल . सन २०१७ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ द्वारे सुधारणा केलेल्या , उक्त कलम २३ च्या पोट -कलम ( ७ ) च्या 
परंतुकामध्ये अशी तरतूद आहे की , संबंधित व्यापा-याने उक्त कळविण्यात आल्याच्या दिनांकाच्या अगोदर 
निर्धारण प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला उक्त आदेशाची प्रमाणित प्रत दिली असेल तर , अठरा 
महिन्यांचा किंवा, यथास्थिती, छत्तीस महिन्यांचा उक्त कालावधी हा उक्त प्रत दिल्याच्या दिनांकापासून मोजण्यात 
येईल . जर उक्त आदेश अपील प्राधिकरणाने पहिल्या अपिलावर दिला असेल तर , अशा प्रकारे उक्त आदेशात 
अंतर्भूत असलेला असा निष्कर्षकिंवा यथास्थिती, निदेश निर्धारण प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला 
कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत निर्धारण प्राधिका- याने नवीन 
निर्धारण आदेश दिला पाहिजे . 

१५ एप्रिल २०१७ पासून उक्त कलम २३ च्या पोट - कलम ( ७ ) अन्वये नव्याने निर्धारणासाठी निर्धारण 
प्राधिका-याकडे अशी बहुसंख्य प्रकरणे परत पाठविली आहेत, करदाते १ जुलै २०१७ पासून अंमलात आलेल्या 
वस्तू व सेवा कर कायद्यासंबंधित कायद्यांच्या तरतुदींचे विविधरित्या अनुपालन करण्यामध्ये व्यस्त आहेत , तसेच 
कर प्राधिकारी त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात व्यस्त आहेत . हे लक्षात घेता, असे निदर्शनास आले 
आहे की , पहिल्या अपील प्राधिकरणाने परत पाठवलेल्या प्रकरणांमध्ये नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठी, उक्त 
कलम २३ च्या पोट - कलम ( ७ ) अन्वये अभिप्रेत असलेला अठरा महिन्यांचा असा कालावधी हा कर दात्यांना 
त्याबद्दलचे पुरावे सादर करण्यासाठी आणि निर्धारण प्राधिका- यांना ते पुरावे विचारात घेण्यासाठी आणि नव्याने 
करावयाच्या निर्धारणाबाबतीत आदेश देण्यासाठी अपुरा आहे. नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठी, व्यापा- यांच्या 
अशा वर्गास तसेच निर्धारण प्राधिका-यांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी, उक्त कालावधी आणखी सहा महिने इतका 
वाढवून देण्याकरिता उक्त कलम २३ च्या पोट -कलम ( ७ ) मध्ये तात्काळ यथोचितरित्या सुधारणा करणे इष्ट 
वाटते . 

२. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा . ९) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 
खात्री पटली आहे, म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 
मुंबई , 

चे. विद्यासागर राव , 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


यु . पी . एस . मदान , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD. 


